मंडळाअंतर्गत नोंदीत बांधकाम कामगांरास 
नोंदणीनंतर लगेच हत्यारे / अवजारे खरेदीकरीता 
रू. ५०००/- चे अर्थसहाय्य देण्याची योजना बंद 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगारविभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : इबांका २०२०/प्र.क्र. ४४ /कामगार-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ ऑगस्ट, २०२० 


वाचा - 
१. उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे शासन निर्णय क्र. इबांका-२०१५/९२०/ प्र.क्र.३१८/ काम-७ 
दि.०१.०३.२०१७ 
२. उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे शासन निर्णय क्र. इबांका-२०१५/९२०/प्र.क्र.३१८/ काम-७ 
दि.०७.०३.२०१८ 
३) सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी,महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी 
मंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. जा.क्र.इवइबाकाकमं/अवजारे हत्यारे/ २००/२०२० दिनांक ११.०८.२०२० 
शासन निर्णय- 
इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम,१९९६ मधील कलम २२ 
मध्ये नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी योजना तयार करण्याची तरतुद आहे. त्यास अनुलक्षून 
संदर्भाधीन क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये मंडळांतर्गत नोंदीत बांधकाम कामगांरास नोंदणीनंतर लगेच 
हत्यारे / अवजारे खरेदीकरीता रू. ५०००/- चे अर्थसहाय्य देण्याची योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. 
२. तथापि महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या दिनांक 93.02.2020 
रोजीच्या ५३ व्या बैठकीत सदर योजना बंद करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्तथाळावर उपलब्ध 
असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२००८१४१४२०२८५२१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHASHANK = 


street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
rialINumber=11a06bf85893554acScded657c0f1435af29a0ad118fb 


ser 
759493176e40002b178, ou=INDUSTRY ENERGY AND LABOUR , 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SHASHANK MADHAV 
SATHE 
Date: 2020.08.14 15:50:18 +05'30' 


(शा. Al. साठे) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव. 

सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


Cc 40 A WO 


शासन निर्णय क्रमांकः इबांका २०२०/प्र.क्र. ४४/कामगार-(७७ 


५. मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
६. मा.राज्यमंत्री ( कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
७. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व मा.संसद सदस्य 
८. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व मा.विधानसभा /मा.विधानपरिषद सदस्य 
९. अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई. 
१०. सर्व बांधकाम कामगार व मालक प्रतिनिधी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी 
मंडळ, मुंबई. 
सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मंडळ, मुंबई यांनी सदर शासन निर्णय सर्व बांधकाम कामगार व मालक प्रतिनिधी, महाराष्ट्र 
इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई यांच्या निदर्शनास आणण्यात यावा 
११. मा.मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
१२. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
१३. अपर मुख्य सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
१५. कामगार आयुक्‍त,कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व, मुंबई- ५१. 
१६. सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई. 
१७. सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त 
१८. सर्व जिल्हाधिकारी 
१९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
२०. सर्व अपर/उप कामगार आयुक्‍त 
२१. सहसचिव / उप सचिव (कामगार-७,यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२२. निवडनस्ती (कामगार ७) 


es 


पृष्ठ २ पैकी 2 


